सामान्य रुग्णालय, मालेगांव जि.नाशिक 
येथील नर्सिंग स्कुल भाडे अदा करण्यास 
प्रशासकीय मान्यता देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः संकिर्ण - २०१७ /प्र.क्र.१७७/आरोग्य-३ 
१० वा मजला, संकुल इमारत, 
गो.ते.रुग्णालय, मुंबई-४०० ००१. 
तारीख: १६ फेब्रुवारी,२०१८. 


वाचा - 
१) शासन निर्णय, वित्त विभाग,क्रमांक विअप्र-२०१३/ प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम, भाग-२, 
दि.१७.०४.२०१५ वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८, भाग- पहिला, 


२) आरोग्य सेवा संचालनालय, मुबई यांचे पत्र क्रमांक, संआसे/शुश्रुषा/कक्ष-९/टे- 
१/कार्योत्‌तर मंजूरी/मालेगांव भाडेपटटी/१७, दिनांक-३०.०३.२०१७. 


area निर्णय- 
उपरोक्त संदर्भाधीन शासन निर्णयान्वये प्रदान करण्यात आलेल्या वित्तीय शक्तीचा वापर 


करून आणि त्यामध्ये अंतर्भूत असलेल्या अटी व शर्तीच्या अधीन राहून सामान्य रुग्णालय, मालेगांव 


जि.नाशिक येथील नर्सिंग स्कूलसाठीचे जागाभाडे करारनाम्यानुसार दरमहा रु.६०,०००/- याप्रमाणे 


दि.१५.०३.२०१४ ते दि.१५.१२.२०१५ या २१ महिने कालावधीचे रु.१२,६०,०००/- (अक्षरी रु.बारा लक्ष 


साठ हजार मात्र) इतक्या रकमेचे देयक अदा करण्यास या झासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत 


आहे. 


२. सदर देयकावरील खर्च सन २०१७-१८ या वित्तीय वर्षाकरीता मंजूर अनुदानातून मागणी 


क्रमांक- आर-१, मुख्यलेखाशिर्ष "२२१०- वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य,०६- पंचवार्षिक 


योजनांतर्गत योजना - राज्य योजनांतर्गत, (०६)(०१) मुफसल क्षेत्रातील अध्यापनेत्तर रुग्णालये व 


दवाखाने (२२१० ०२२६)" १४- भाडेपट्टी व कर या उपलेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकिर्ण २०१७/प्र.क्र.१७७/आरोग्य-३, 


३. सदर बाबीसाठी प्रशासकीय अधिकारी, सामान्य रुग्णालय, मालेगांव जि.नाशिक यांना आहरण 


व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. तसेच सदर रक्‍कम अदा करण्यास 


उपसंचालक, आरोग्य सेवा, नाशिक मंडळ, नाशिक यांना नियंत्रक अधिकारी म्हणून प्राधिकृत करण्यात 
येत आहे. 
४. सदर झासन निर्णय, वित्त विभाग,क्रमांक विअप्र-२०१३/ प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम, भाग-२, 


दि.१७.०४.२०१५ वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८, भाग- पहिला, उपविभाग - एक, अ.क्र.१०, 


नियम क्रमांक - ११५ आणि महाराष्ट्र आकस्मिक खर्च नियम १९६५ मधीळ नियम १४७ (क) खालील 


टिप-१ अन्वये प्रशासकीय विभागाला प्रदान करण्यात आलेल्या वित्तीय अधिकारानुसार त्यात नमूद 


अटींच्या अधिन राहून निर्गमीत करण्यात येत आहे. 


दघ. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०२१ ५१८२०४१६७१७ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


i Digitally signed by Roshani 
R 0 5 h a al | Dinesh Kadam Patil 
DN: CN = Roshani Dinesh 
Kadam Patil, C = IN, S = 


D | nN e 5 h Maharashtra, O = 


Government Of Maharashtra, 


Kadam Pati| 00-०७ Heath 


Department 
Date: 2018.02.16 17:00:32 
+05'30" 


(रो.दि.कदम पाटील) 
अवरसचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. महालेखापाल, महाराष्ट्र -१/२ (लेखा परिक्षा)(लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/नागपूर. 
२. आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 

३. संचालक, आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई. 

४. सहसंचालक, आरोग्य सेवा,(अर्थ व प्रशासन) मुंबई. 

५. उपसंचालक, आरोग्य सेवा, नाशिक मंडळ, नाशिक. 

६. after व लेखा अधिकारी, मुंबई 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकिर्ण २०१७/प्र.क्र.१७७/आरोग्य-३, 


७. निवासी लेखा अधिकारी,मुंबई 

८. जिल्हा शल्य चिकित्सक, जिल्हा रुग्णालय, नाशिक. 

९. जिल्हा कोषागार अधिकारी, नाशिक 

१०.वैद्यकीय अधिक्षक, सामान्य रुग्णालय, मालेगांव, जि.नाशिक. 

११.कक्ष अधिकारी,रोख शाखा , सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१२.निवडनस्ती (आरोग्य-३) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


